RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


Autd 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक ५७]] 


गुरुवार, 


मे 


१०, २०१८ / वैशाख २० , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ९ ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० मे २०१८ . 


. 


अधिसूचना 
वन्यजीव ( संरक्षण) अधिनियम , १ ९ ७२. 

क्रमांक डब्ल्यूएलपी. ०३१५ / प्र.क्र .७६ / फ -१. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १९ ७२ ( १९ ७२ चा ५३) चे 
कलम १८ चे उप - कलम (१) व (२ ) व कलम १८ बी याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , महसूल व वन विभाग क्रमांक डब्ल्यूएलपी. 
०३१५/ प्र.क्र .७६ / फ -१ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१५ अन्वये काढलेली शासन अधिसूचना व त्यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील १६.९०५ चौ.कि.मी. इतके एकूण क्षेत्र " 

क्षेत्र “ ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य ” म्हणून गठीत करणेबाबतचा आपला मानस 
घोषित केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महसूल व वन विभाग क्रमांक डब्ल्यूएलपी. ०३१५/ प्र.क्र .७६ / फ -१, दिनांक ०६ ऑगस्ट २०१५ द्वारे उक्त 
अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचे हद्दीतील जमिनीसंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ ते २५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा व कर्तव्यांचा 
वापर करण्यास जिल्हाधिकारी म्हणून , उप विभागीय अधिकारी, पूर्व उपनगर , मुंबई उपनगर जिल्हा यांना निर्देश दिले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, पूर्व उपनगर , मुंबई उपनगर यांनी “ ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य ” मध्ये समाविष्ट १६.९ ०५ 
चौ.कि.मी. क्षेत्राबाबत चौकशी करुन त्याबाबतचे आदेश क्रमांक उविअ /पू.उ. / ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य / ६१/ १६ / ४५५, दिनांक ९ ऑक्टोबर 
२०१७ अन्वये पारीत केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, पूर्व उपनगर, मुंबई उपनगर यांनी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड व टाटा 
पावर या कंपनीच्या खालील प्रमाणे अस्तित्वात असलेल्या विद्युत वाहिन्यांचे क्षेत्रामध्ये बांधकाम , संचालन व सुव्यवस्था करण्याकरिता पोच मार्गाचे 
अधिकार ( Right of Way ) मुख्य वन्यजीव रक्षक, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील विवक्षित अटी -शर्तीस अधीन राहून कायम ठेवण्यास मान्यता 
दिली आहे : 


( १ ) 


भाग चार - अ - ९८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे १० , २०१८ / वैशाख २० , 


शके १ ९ ४० 


अ.क्र . 


विद्युत वाहिन्यांचे नांव 

( २ ) 


वापर करणारी यंत्रणा 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


२ 


महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रॉन्समिशन कंपनी लिमिटेड 


mo 


४ 


२२० किलोवोल्ट कळवा-ट्रॉम्बे आणि मुलुंड ट्रॉम्बे 
२२० किलोवोल्ट सोनाखार- ट्रॉम्बे आणि टीफील- ट्रॉम्बे 
२२० किलोवोल्ट खारघर- ट्रॉम्बे आणि टीफील- ट्रॉम्बे 
२२० किलोवोल्ट भीरा- धारावी 
११० किलोवोल्ट खोपोली- मानखुर्द 
११० किलोवोल्ट खोपोली- चेंबुर 
४०० किलोवोल्ट खारघर- विक्रोळी 


५ 


टाटा पावर 


६ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीच्या संबंधीतील हक्काबाबतचे सर्वदावे राज्य शासनाकडून निकाली काढण्यात 
आलेले आहेत ; 

त्याअर्थी, आता, वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, १९ ७२ ( १९ ७२ चा ५३ ) चे कलम २६- क चे पोट कलम ( १ ) चे खंड ( क ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत 
विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र , ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अभयारण्यात समाविष्ट असेल व उक्त क्षेत्र “ ठाणे 
खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्याचा भाग असल्याचे घोषित करीत आहे : 

अनुसूची 
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील “ ठाणे खाडी फ्लेमिंगो " अभयारण्याची स्थिती आणि हद्दी : 
१. अभयारण्याचे नाव : 

ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य 
२ . वन विभागाचे नाव : 

मुंबई कांदळवन संधारण घटक 
३. मूळ प्रादेशिक वन विभागाचेनाव : 

ठाणे वन विभाग 
४. जिल्ह्याचे नाव : 

मुंबई उपनगर 
५ . अभयारण्यामध्ये समाविष्ट केलेल्या क्षेत्राचा तपशिल : 


अ.क्र . 


जिल्हा 


स.नं. / सि.स.नं . 


तालुका 
( ३ ) 


गावाचे नाव 

( ४ ) 


क्षेत्र ( हे.मध्ये ) 

( ६ ) 


शेरा 
( ७ ) 


( २ ) 


१ 


मुंबई उपनगर 


कुर्ला 


१४३.१६० 


खाडी लगतचा 
पश्चिमेकडील भाग 


२ 


२५७.३५० 


मुलुंड 
विक्रोळी 
भांडुप 
कांजूर 
मंडाळे 


नवीन १३२७ 
नवीन २० ९ 
नवीन १०४९ 
नवीन १३५१ 


३ 


९४.९ २० 


४ 


२६४.८७० 


५ 


३४.५०० 


२८.९ ५० 


१४.७२० 


स . नं . ९ १ पैकी 
(सि.स.नं. १ पैकी ) 
स . नं . ८ ९ पैकी 
(सि.स.नं. २ ) 
स . नं . ९ ० पैकी 
( सि.स.नं .३ पैकी ) 
स . नं . ९ १ पैकी 
(सि.स.नं. ४ ) 
स . नं . पैकी 
(सि.स.नं .६ ) 


१०.७३० 


८० 


१५.२६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे १० , २०१८ / वैशाख २० , 


शके १ ९ ४० 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


०.५४० 


नवीन ८२ 
नवीन ८३ 
नवीन ८४ 


०.० ९ ० 


३०.९ ४८५ 


एकूण 


८ ९ ६.०३८५ 


६ 


७ ९ ४.४८७ 


खाडी क्षेत्र ( महसूली क्षेत्र ) 


मुलुंड, विक्रोळी, 
भांडुप , कांजूर , 
मंडाले 

एकूण एकंदर 


१६ ९ ०.५२५५ 


ठाणे खाडी फ्लेमिंगो " अभयारण्यात समाविष्ट होणारे खाडी लगतचे पश्चिमेकडील क्षेत्र : 

खाडी क्षेत्र ( महसूल क्षेत्र ) : 


८ ९ ६.०३८५ हे . 
७ ९ ४.४८७० हे . 

१६ ९ ०.५२५५ हे . 
१६.९०५ चौ.कि.मी. 


एकूण क्षेत्र : 


किंवा 


गाव / स.नं . 


उत्तर 


ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या चतुःसिमा : 

पूर्व 

दक्षिण 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
मौजे कोपरीची शीव खाडी मौजे भांडुपची शीव 


पश्चिम 
( ५ ) 


मौजे मुलुंड नवीन १३२७ 


सि.स. नं . १३२१, १३२० , 


१३१ ९ , १३१८ 


मौजे विक्रोळी नवीन २० ९ 


खाडी 


सि.स. नं.१ 


खाडी 


स . नं.६३ 


मौजे कांजूर शीव व खाडी खाडी 
मौजे नाहूरची शीव खाडी 
मौजे भांडुपची शीव खाडी 
खाडी 

खाडी 


विक्रोळीची शीव 


स . नं . २७५ 


सायन - पनवेल 


सि.स. नं . ६ पैकी . 


मौजे भांडुप नवीन १०४९ 
मौजे कांजूर नवीन १३५१ 
मंडाळे स.नं. ९ १ पैकी , 
(सि.स.नं .१ पैकी ) 
स.नं. ८ ९ पैकी, (सि.स. नं .२ ) 
स.नं. ९ ० पैकी , (सि.स. नं .३) 
स.नं. ९१ पैकी, (सि.स. नं .४ ) 
स.न. ८० पैकी , (सि.स. नं.६ ) 


महामार्ग आणि तुर्भे 
गावाची शीव 


नवीन ८२, नवीन ८३ , 

नवीन ८४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स्वप्निल देशभ्रतार , 
विशेष कार्य अधिकारी . 


भाग चार - अ - ९८-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे १०, २०१८ / वैशाख २० , 


शके १ ९ ४० 


Revenue and Forests Department 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 10th May 2018 . 


u 


NOTIFICATION 
WILD LIFE ( PROTECTION ) ACT, 1972 . 

No. WLP.0315 /CR - 76 / F - 1. — Whereas , the Government of Maharashtra , has, vide the 
Government Notification , Revenue and Forests Department, No. WLP.0315 /CR -76 /F - 1, dated 
the 6th August 2015 , issued in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and ( 2 ) of 
section 18 and 18 B of the Wild Life (Protection ) Act, 1972 (53 of 1972 ), declared the intention of 
establishing area of 16.905 Sq.Km. area in Mumbai Suburban District specified in the Schedule 
appended thereto as a Sanctuary to be called as “ Thane Creek Flamingo Sanctuary "; 

And Whereas, the Government of Maharashtra has , vide the Government Notification , 
Revenue and Forests Department, No.0315 /CR - 76 /F - 1 , dated 6th August 2015 , directed the Sub 
Divisional Officer, Eastern Suburban ,Mumbai Suburban District, to exercise powers and functions 
under Section 19 to 25 of the said Act in respect of the lands comprised within the limits of the 
area specified in the said Notification ; 

And Whereas , Sub -Divisional Officer, Eastern Suburban , Mumbai Suburban District has also 
concluded the enquiry in respect of 16.905 Sq. Km . area of the sanctuary and passed the order 
vide Order no . SDO /East suburban /Thane Creek Flemingo WLS /61/16 /455 , dated 09/10/2017; 

And Whereas, Sub - Divisional Officer, Eastern Suburban , Mumbai has allowed right of way 
for construction ,operation and maintenance of transmission lines ofMaharashtra State Electricity 
Transmission Company Limited (MSETCL ) and Tata Power subject to terms and conditions 
specified by Chief Wildlife Warden ,Maharashtra State , as per following details - 


Sr. No. 

( 1) 


Name of transmission lines 

( 2 ) 


Name of Utility 

(3 ) 


220 KV Kalwa - Trombay & Mulund - Trombay 


MSETCL 


2 


220 KV Sonkhar- Trombay & TIFIL - Trombay 
220 KV Kharghar- Trombay & TIFIL - Trombay 


3 


4 


220 KV Bhira - Dharavi 


Tata Power 


5 


110 KV Khopoli-Mankhurd 


6 110 KV Khopoli- Chembur 
7 400 KV Kharghar-Vikhroli 

And Whereas , all claims in respect of the lands specified in the said Notification have been 
disposed of by the State Government ; 

Now , therefore , is in exercise of powers conferred under clause (a ) of sub - section ( 1) of section 
26 - A of the Wildlife (Protection ) Act, 1972 (53 of 1972 ), and of all other powers enabling it in that 
behalf , the Government of Maharashtra hereby declares that the areas specified in the Schedule 
appended hereto shall, with effect from the date of publication of this Notification in the Official 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे १० , २०१८ / वैशाख २० , शके १ ९ ४० 


G 


Gazette, be comprised within the Sanctuary and the said areas shall be the part of the " Thane 
Creek Flamingo Sanctuary " — 

SCHEDULE 


1 


Situation and limits of the “ Thane Creek Flamingo Sanctuary " Which is in Mumbai Suburban 
District. 
1. Name of the Sanctuary 

: Thane Creek Flamingo Sanctuary 
2. Name of the Division 

: MumbaiMangrove Conservation Unit 
3. Name of original Forest Division 

: Thane Forest Division . 
4. Name of Districts 

: Mumbai Suburban District. 
5. Particulars of area to be included in the Sanctuary : 
Sr. No. District Tahsil Village Survey Number / Area in ha . Remarks 

City Survey Number 
( 1) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

(5 ) 

(6 ) 

(7) 
Mumbai Kurla Mulund New Sy. 1327 

143.16 Area along 
2 Suburban Vikhroli New Sy. 209 

257.350 western side 
3 

Bhandup New Sy . 1049 

94.920 of creek 
4 Kanjur New 1351 

264.870 
5 

Mandale Survey No. 91 Part, 

(City Survey No. 1 Part) 34.500 
Survey No. 89 Part, 28.950 
(City Survey No. 2 ) 
Survey No. 90 Part 14.720 
(City Survey No. 3 Part) 
Survey . No.91Part, 10.730 
(City Survey No. 4 ) 
Survey . No. 80 Part, 15.260 
(City Survey No. 6 ) 
New 82 

0.540 


New 83 


0.090 


New 84 


30.9485 


Total 
Creek Area 
( Revenue land ) 


896.0385 
794.487 


6 


Creek Area 
(Revenue land) 


Mulund , 
Vikhroli, 
Bhandup , 
Kanjur, 
Mandale 


Grand Total 


1690.5255 


Area along western side of creek 
Creek Area (Revenue Land ) 
Total 


: 896.0385 Ha. or 8.96 Sq . Km . 
: 794.487 Ha. or 7.94 Sq.Km. 
: 1690.5255 Ha. or 16.905 Sq . Km . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे 


१० , २०१८ / वैशाख २०, शके १ ९ ४० 


West 

(5 ) 
City Survey Number 
1321, 1320,1319,1318 


City Survey Number 1. 


Survey Number 63. 


Survey Number 275 . 


Boundaries of proposed " Thane Creek Flamingo " Sanctuary . 
Village / C. S. No. 

North 

East South 
( 1 ) 

(2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
Mulund New 1327 Village Boundary Creek Village 
of Kopari 

Boundary 

of Bhandup 
Vikhroli New 209 

Village Boundary Creek Creek 
of Kanjur and 

Creek 
Bhandup New 1049 Village Boundary Creek Creek 

ofNahur 
Kanjur New 1351 Village Boundary Creek Village 
of Bhandup 

Boundary of 

Vikhroli 
Mandale Survey Number Creek 

Creek Sion - Panvel 
91 Part, (City Survey 

Highway , & 
Number 1 Part ) 

boundary of 
Survey Number 89 Part, 

Turbhe 
( CTS No. 2 ) 

village 
Survey Number 90 Part, 
(City Survey Number 3,) 
Survey Number 91 Part , 
(City Survey Number 4 ,) 
Survey Number 80 Part, 
( City Survey Number 6 , 
New 82 , New 83, New 84 


City Survey Number 6 
( Part ) 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SWAPNIL DESHBHRATAR , 

Officer on Special Duty , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


